श्री संत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी 
ता. मानोरा जि. वाशिम या तीर्थक्षेत्राच्या 
विकास आराखडयातील विकास कामांना 
रु.१०.००कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.9८/यो-११ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : दि. ११ जून, २०२४ 


वाचा:- 
१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तीक्षेवि-२०१५/प्र.क.६/१४४४, दिनांक ४ जून २०१५. 
२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र: तीर्थवि-२०१७/प्र.क्र.७८/ योजना-६, दि. २२ नोव्हेंबर, २०१७ 
३) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र: तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र. ४१/ योजना- ६, दि.०८ मार्च, २०१९ 
४ ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र: तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.६२ /भाग-२/यो-६, दि. २७ नोव्हेंबर, २०१९. 
५) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र : तीर्थवि २०१९/प्र.क्र.११५/योजना-६, दि. ७ ऑगस्ट, २०२०. 
६) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि २०१९/प्र.क्र.११५/योजना-६, दि.२४ जानेवारी, २०२१. 
७) ग्रामविकास विभाग, झासन निर्णय क्र. तीर्थवि २०१९/प्र.क्र.११५/ योजना-६, दि.३० मार्च, २०२१. 
८) ग्रामविकास विभागाचे पत्र क्र. तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.४१(भाग-१)/ यो-६. दि. २२/१०/२०२१ 
९) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि २०२२/प्र.क्र.२६०/ योजना-६, दि.१८ ऑक्टोबर, २०२२. 
१०) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि २०२२/प्र.क्र.२६०/ योजना-६, दि.९ जानेवारी, २०२३. 
११ ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि २०१९/प्र.क्र.११५/ योजना-६, दि.१० जानेवारी, २०२३. 
१२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि २०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि.२९ मार्च, २०२३. 
१३) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि २०२२/प्र.क्र.२६०/यो-६, दि.२९ मार्च, २०२३. 
१४) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६८(भाग-२)/यो-११, दि.१८.१.२०२४. 
१५) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६८/भाग-३/यो-११, दि.२४.०१.२०२४. 
१६) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६८(भाग-२)/यो-११, दि. ६ फेब्रुवारी, २०२४. 
१७) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६८ (भाग फाईल) /योजना-११, 

दि. ६ फेब्रुवारी, २०२४ 
१८) जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचे पत्र क्र. जिनिसवा/ससंअ/पव्य/४४४/२०२४, दि.१०.०५.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

श्रीसंत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि.वाशिम या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखडयास संदर्भाधीन 
क्र. 2, ३, १० व १५ च्या शासन निर्णयान्वये रक्‍कम रु. ३७९.७४ कोटी इतक्या रक्कमेच्या विकास आराखडयास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र. २, ४, ५, ६, ७, ९, १०, १२, १३ व १४ 
च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे रक्‍कम रू. ५.०० कोटी, रू. ६.०० कोटी रु.७.५० कोटी, रु.२.५० कोटी, 
रू.१२.५० कोटी, रू.५.२५ कोटी, रू.५.२५ कोटी, रु.४४.०० कोटी, रु.७.०० कोटी, रु.२.०० कोटी व 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.७८/यो-११, दि. ११ जून, २०२४ 


रु.२०.००कोटी व रु.५०.०९ कोटी असा एकूण रक्कम रू.१६७.०९कोटी इतका निधी जिल्हाधिकारी, वाशिम 
यांना वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भिय पत्र क्र.१८ अन्वये जिल्हाधिकारी, वाशिम यांच्याकडून निधी 
मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. त्यानुसार, सदर तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी करावयाच्या विकास कामांना निधी 
वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
“श्री संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी, ता. मानोरा जि.वाशिम या तीर्थक्षेत्राच्या विकास 


आराखड्याकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रु.३०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित केला आहे. 
सदर उपलब्ध तरतुदीतून श्री संत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि.वाशिम या तीर्थक्षेत्रातील विकास 


कामांसाठी रु.१०.०० कोटी इतका निधी जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना वितरीत करण्यात येत आहे.” 


२. जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामावरच सदर निधी खर्च करावा. तसेच 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. २, ३, ८, ११ व १५ मधील मंजूर कामे पूर्ण करण्याकरिता शासन उक्त निधी 
वितरीत करीत आहे. सबब, सदर निधी संबंधित कार्यान्वयिन यंत्रणेला वितरीत करताना व प्रत्यक्ष खर्च करताना 
तसेच सदर कामे पूर्ण करताना उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. २, ३, ८, ११ व १५ मध्ये नमूद अटी-शुर्ती 
व त्यामध्ये दिलेले संबंधित निदेश व प्रचलित नियम लागू राहतील. 


३. सदर कामांच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी असल्याची व बांधकामासाठी 
आव्यक जागा ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद मालकीची आहे, याची जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील 
कार्यकारी समितीने खात्री करून पुढील कार्यवाही करावी. 


४. मंजूर निधीचा योग्य विनियोग होण्यासाठी व कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही या दृष्टीने 
जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी दक्षता घ्यावी, सदर कामांचा त्यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामावर देखरेख 
ठेवावी व कामांचा भौतिक प्रगती अहवाल व खर्चाची माहिती विहित मुदतीत सादर करावी. तसेच, 
जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी या योजनेकरिता झालेल्या/ होणाऱ्या खर्चाचा आढावा घेऊन महालेखापाल 
कार्यालयातील खर्चाशी ताळमेळ घेऊन त्यामध्ये तफावत राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी व सदर निधी 
MAI बाबींवर खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर 
करावे. 


५. राज्य शासनामार्फत वेळावेळी प्रस्तुत योजनेविषयी व वित्त विषयक वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले 
आदेश/नियम/शासननिर्णय/वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करून वरील वितरीत तरतूदीचा 
विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. सदर कामांचे नियोजन व खर्चाचे सनियंत्रण, नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि 
२०१५/प्र.क्र.६/१४४४, दिनांक ४ जून, २०१५ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकारी यांच्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.७८/यो-११, दि. ११ जून, २०२४ 


अध्यक्षतेखाळील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीकडे सोपविण्यात येत आहे. समितीची कार्यकक्षा शासन 
निर्णयात नमूद केल्यानुसार राहिल. 


७. याबाबत प्राप्त होणाऱ्या निधीकरिता जिल्हा नियोजन अधिकारी / सहाय्यक जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, वाशिम यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच 
जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


८. त्याचप्रमाणे सर्व संबधितांचे लक्ष या विभागाच्या शासन निर्णय दि.१६/११/२०१२ कडे वेधण्यात येत 
असून पशुहत्त्या व अंधश्रद्धा वाढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या तीर्थक्षेत्रांना निधी वितरीत केला जाणार नाही. 
सबब, संबंधित तीर्थक्षेत्रस्थानी असे प्रकार झासनाच्या निदर्शनास आल्यास योग्य ती कार्यवाही केली जाईल व 
शासकीय अनुदान थांबविले जाईल. 


९. जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने कामांच्या अंमळबजावणीसाठी संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणांशी 
समन्वय साधावा व कामे विहीत कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना कराव्यात. 


qo. उपरोक्त कामांवरील खर्च मागणी HUH ०३, २५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम १९६, 
जिल्हापरिषदांना सहाय्य (००) (०९) ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशोष कार्यक्रम श्रीसंत 
सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि.वाशिम (२५१५ २५८४) (कार्यक्रम) 39 सहाय्यक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


११. सदर निधी नियोजन विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.१७३/१४४४ दि.१५/०५/२०२४ व वित्त विभागाचा 
अनौ. संदर्भ क्र.३८१/२०२४/व्यय-१५ दि.३०/०५/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार वितरीत करण्यात येत 
आहे. तसेच, सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दि.१ एप्रिल, २०२४ अन्वये अटींची व शर्तीची पूर्तता करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११०२१११००२० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित [कित करून काढण्यात येत आहे K A [_ U Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


e450b51a9e92eede8c323934f82edb538 
d3b20, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DBO 
7FECF7919C2D83796E88930D62D44E7 


A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA 
VALVI 


Date: 2024.06.11 18:52:53 +05'30' 


(का.गो. वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१ मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मलबार हिल, मुंबई. 
२ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 
३) मा. मंत्री, (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.७८/यो-११, दि. ११ जून, २०२४ 


) मा. मंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
&) महालेखापाल, लेखा व परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) विभागीय आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

) Fea cara वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम. 

) नियोजन विभाग (का. १४७४ / १४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) वित्तविभाग(व्यय - 94, अर्थसंकल्प- १६/१७), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

) कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्रामविकास विभाग, मुंबई. 
) निवडनस्ती (का. यो-११), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


